संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन 
गौरव पुरस्कार सन २०१९-२०२० जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. रजापु ११२०(१३) /प्र. क्र. १५२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जून, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य 
विभाग क्र. सांकासं २००५/प्र.क्र. ३८८/सां.का.३, दि. २ मार्च, २००६ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. रंजीपु 
१५२० / (१३)/प्र.क्र. ११८/ सां.का.४, दिनांक १४ मार्च,२०२० 
3) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सांकास/८५६ 
दिनांक १९ मार्च २०२०. 


प्रस्तावना :- 


संगीत रंगभूमीवर उल्लेखनिय कामगिरी केलेल्या ज्येष्ठ नाट्य कळलाकारास अण्णासाहेब 
किर्लोस्कर यांच्या नांवे पुरस्कार देऊन गौरव करण्याची योजना संदर्भाधीन दिनांक २ मार्च, २००६ च्या 
शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आळेली आहे. या पुरस्काराचे स्वरुप रुपये ५.०० लाख, मानपत्र व 
मानचिन्ह असे आहे. सन २०१९-२०२० या वर्षीचा संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी 
जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२०२० या वर्षासाठी संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन 
गौरव पुरस्कार श्रीमती मधुवंती दांडेकर यांना जाहीर करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००६२३१५०२२९९४२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Prasad Mahadeo ५१५५५५०५५५ sion cota 


5.4.20=6fcffe7574d536c6e270856345547bb470a3e70655baa82e2 
14fc4d0cfaccae 


serial ber=b8ea3f1827aabafa30 97¢98f4c964385 1¢3a32cfal 
ah ajan य cca 


Date: 2020.06.23 15:09:38 +05'30' 


( प्रसाद म. महाजन ) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रजापु ११२०(१३) /प्र. क्र. १५२/सां.का.४ 


४. मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

५. सचिव ( सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

८. श्रीमती मधुवंत दांडेकर (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.महालेखापाल-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

१३.महाळेखापाल-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

१४.महालेखापाल-१ मुंबई (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

१५.महालेखापाल-२ नागपूर (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

१६.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१७.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


